शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर या 
संस्थेकरीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१७/(प्र.क्र.६९/१७)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मार्च, २०१८. 


पहा:- १. नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमयूएन-२०५०/प्र.क्र.१४४/नवि-१८, 
दिनांक १६.०३.२०१७. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्य्ता-२०१७/(प्र.क्र.६९/१७)/तांशि-५, 
दिनांक १८.११.२०१७. 
३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, पत्र क्र. ४अ/आस्था/रजा/२०१८/१४२, 
दिनांक ७.०२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ येथील नगरविकास विभागाकडील दिनांक १६.०३.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


अचलपूर नगरपरिषदद्वारा संचालित तंत्रनिकेतन, अचलपूर हे महाविद्यालय उच्च व da शिक्षण 


विभागाकडे सर्व चल/अचल मालमत्तेसह कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दिनांक १८.११.२०१७ अन्वये नगरविकास विभागाकडील 


अचलपूर नगरपरिषद संचालित तंत्रनिकेतन, अचलपूर या संस्थेतील शिक्षकीय/शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच 


चल/अचल मालमत्तेचे दिनांक १.१०.२०१७ पासून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे समावेशन/हस्तांतरण 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय दिनांक १८.११.२०१७ अन्वये संस्थेतील कार्यरत असलेल्या गट अ मधील २१ 


शिक्षकीय व गट क व ड मधील 22 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे GAIN करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 


आहे. सदर पदांमध्ये प्राचार्य पदाचा समावेश आहे. तरी संस्थेस लागणारी साधनसामुग्री, लेखनसामुग्री, 


फर्निचर व ॒ पुस्तके खरेदी इ. प्रक्रिया विहित कार्यपध्दतीने पार पाडण्याकरीता, 


प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर यांना शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर या संस्थेचे आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१७/(प्र.क्र.६९/१७)/तांशि-५ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर या संस्थेकरीता प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. हे आदेश महाराष्ट्र कोषागार अधिनियम, १९६८ खंड एक च्या नियम १५(३) मध्ये असलेल्या 


तरतुदीप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२२१७२२०२४००८ असा आहे. हा A 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


न्न by Anil Raghunath Katkar 
A all ernment Of Maharashtra, 
ou=Hic i rtmer 
pos पठ, 
2.5. ॥०5०05029058175992109९6203157 
a g h U n a h 1%' 79dc30c265d67ce, 
if 356d82c73e8a0c7b6da68b6511197 
206b94720842cda576febebf84581fc52a, cn=Anil 
Ka t ka | Raghunath Katkar 
Date: 2018.03.22 17:24:05 +05'30' 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


३. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 


४. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अचळपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१-मुंबई/महाराष्ट्र-२-नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
७. उप कोषागार अधिकारी, अचलपूर, 


८. निवडनस्ती, तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


